Wes WER 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय(विस्तार) दालन क्रमांक ५३९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई - ४०० ०३२ 
दूरध्वनी क्र :०२२-२२०२ ५४२६ Email ID : desk11a.agri-mh@mah.gov.in 


क्रमांक-: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६३ /११-ओ दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ- १. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१५/१५/०४/२०१२, 
दि.२५.०५.२००६ 
२. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.पीओडी-१००७/प्र.क्र.९/१८, (र.व.का.), 
दि.१४.११.२०१३ 
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१२/प्र.क्र.५४/१८, (र.व.का., 
दि.११.०८.२०१४ 


कार्यालयीन sear 


संदर्भाधीन शासन अधिसुचनेद्वारे महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ प्रसारित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या 
अधिनियमातील प्रकरण ३ करीता शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास नियम २०१३ तयार करण्यात 
आले असून ते दि.१४.११.२०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यात लागू करण्यात आले आहेत. तसेच विभागाशी/ 
कार्यालयाशी संबंधीत सर्व बाबीवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे तीन स्तर 
निर्धारीत करण्याचे निदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने या कार्यासनाशी संबंधीत विषयाबाबतीत सोबतच्या 
तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. तथापि, वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे निर्देश असल्यास किंवा 
काही अपवादात्मक प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकरणपरत्वे त्यामध्ये योग्य तो बदल करण्यात येईल. 
2. प्रस्तूत कार्यालयीन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१३१६५१२५१२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥-॥॥1॥..1॥९५॥1- 111: 


f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c5 
3a425e54d187a7cl, postalCode=400032, 


SHINDE Circa ta 
(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सह सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती 


Cc “७ AD OO 


विवरणपत्र 


कृषि व पदुम विभाग/११-ओ 


शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध नियम २०१३ मधीळ निमय ४ अंतर्गत कार्यासनाशी संबंधित 


बाबींबवर अंतिम निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने प्रकरणे सादर करण्याबाबत अधिकारांचे तीन स्तर निर्धारित करणे. 


अ.क्र.| कार्यासनाकडून हाताळून सादरीकरणाचे ३ स्तर अंतिम निर्णय आदेशा निर्गमित अभिप्राय 
जाणारे कामकाज घेण्यास सक्षम करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी प्राधिकारी 
१ २ ३ ४ षु & 9 ८ 
१ | विधानमंडळ क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | क.अ./अ.स./उ.स./ 
कामकाजाविषयक अ.स. स.स. ।/अ.मु.स. स.स. 
प्रकरणे 
२ | न्यायालयीन बाबी क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | सचिव/प्र.स./ | क.अ./अ.स./उ.स./ 
अ.स. ae. ।/अऱममु.स. अ.मु.स. स.स. 
३3 | लोकप्रतिनिधीकडून क.अ./ उ.स./ | सविव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | उ.स./स.स., 
प्राप्त संदर्भ अ.स. Ue. ।/अ.मु.स. सचिव/प्र.स./अ.मु.स., 
मंत्री (कृषि) 
४ ।केद्र शासन व इतर | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | सचिव/प्र.स./ | उ.स./स.स./ 
विभागाशी पत्रव्यवहार । अ.स. स.स. ।/अ.मु.स. अ.मु.स. सचिव/प्र.स./अ.मु.स. 
५ | लेखा परीक्षा विषयक | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | सचिव/प्र.स./ | क.अ./अ.स./उ.स./ 
प्रकरणे अ.स. Ue. ।/अ.मु.स. अ.मु.स. स.स. 
६ | गोपीनाथ मुंडे शेतकरी | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि | क.अ./अ.स./उ.स./ 
अपघात सुरक्षा सानुग्रह । अ.स. Ue. ।/अऱमु.स. स.स. 
अनुदान योजना 
७ | नमो शोतकरी महासन्मान | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि | क.अ./अ.स./उ.स./ 
निधी योजना अ.स. Ue. ।/अ.मु.स. स.स. 
८ | सर्वसमावेशक पीक विमा | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | क.अ./अ.स./उ.स./ 
योजना अ.स. Ue. ।/अममु.स. स.स. 
९  । पंतप्रधान किसान सन्मान | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | क.अ./अ.स./उ.स./ 
निधी अ.स. ae. ।/अममु.स. स.स. 
qo | पिकांच्या आकडेवारीत | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | क.अ./अ.स./उ.स./ 
सुधारणा करण्याची | अ.स. ae. ।/अ.मु.स. स.स. 
योजना 
qq । पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि) | क.अ./अ.स./उ.स./ 
कळविण्याची योजना अ.स. Ue. ।/अ.मु.स. स.स. 
१२ | जागतिक कृषि गणना क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि | क.अ./अ.स./उ.स./ 
अ.स. स.स. ।/अ.मु.स. स.स. 
१३ | राज्यातील प्रमुख | क.अ./ उ.स./ | सचिव/प्र.स. | मा.मंत्री (कृषि | क.अ./अ.स./उ.स./ 
पिकांवरील कीड व | अ.स. स.स. |।/अ.मु.स. स.स. 
रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या 
दृष्टीने कीड-रोग 
सर्वेक्षण व सल्ला योजना 
१४ | माहिती अधिकार प्रकरणे | क.अ./अ.स क.अ./अ.स. तथा जन 
.तथा जन माहिती अधिकारी 
माहिती 
अधिकारी 


